दिनांक १२ एप्रिळ, २०१८. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एएससी-१५१८/प्र.क्र.१७/१४-अ 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २४ मे, २०१८ 
संदर्भ - सामान्य प्रशासन विभाग शासन आदेश क्र.एएससी-१५१८/प्र.क्र.१७/१४-अ, 


IIR आदेठा- 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालयीन विभागातील लिपिक-टंकळलेखकांना सहायक कक्ष अधिकारी पदावर तदर्थ पदोन्नती 


संदर्भाधिन आदेशान्वये देण्यात आलेली आहे. सदर आदेशातील खालील लिपिक-टंकळेखकाच्या 


पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेत स्तंभ क्रमांक ७ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रगासकीय कारणास्तव बदल 


करण्यात येत आहे:- 

अ. | श्री/ नांव प्रवर्ग | सध्याचा विभाग । पदोन्नतीनंतरचा | पदोन्नतीनंतरचा 

क्र. | श्रीमती विभाग आदेशा सुधारित 

दिनांक पदस्थापनेचा विभाग 
१२-०४-२०१८ 

EW 2 3 1 ४ | षु & 1 ae 

श्रीमती | स.सु.घोसाळकर | खुला । मृद व जलसंधारण | मराठी भाषा | मृद व जलसंधारण 
विभाग विभाग विभाग 


२. पदोन्नतीबाबतच्या अन्य अटी व शर्ती संदर्भाधिन आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे राहतील. 
३. सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध असून 


त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८०५२४१११९१२११०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


प्रति, 


Gajanan Bhimrao 


Gurav 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


1८008: 


संबंधित लिपिक-टंकळेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


१. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), मृद व जलसंधारण 


विभाग/मराठी भाषा विभाग. 


२. सह सचिव / उप सचिव (आस्थापना), मृद व जलसंधारण विभाग/मराठी भाषा (संबंधित 


विभाग. 


३. कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, का.क्र.१४,१४-अ, १४-ब. 


निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन 98-31) 


मंत्रालयीन 
विभागांमार्फत) 


